राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, 
नागपूर मार्फत संचालीत लक्ष्मीनारायण 
तांत्रिक संस्थेसाठी संचालक पद निर्माण 
करण्याबाबात... (कार्योत्तर मान्यता) 


महाराष्ट्र राज्य 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
पुरक पत्र क्र. संकीर्ण-२३०१/प्र.क्र.१२/विशि-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय, क्र.एमयुएन २००४/(१६५/०७)/विशि-५, 
दि. १५ नोव्हेंबर, २००७. 
२) कुलसचिव राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर यांचे पत्र क आस्था- 
५/२२/ आकृतीबंध / १४२, दि. ११ मे, २०२२. 
३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/ प्र.क्र.9७/शिकाना/विशि-१, दिनांक ३० डिसेंबर,२०२२. 


प्रस्तावना :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि. १५ नोव्हेंबर २००७ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकरिता ३५२ शिक्षकीय पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला 
आहे. सदर आकृतिबंधामध्ये विद्यापीठामार्फत संचालीत लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था यांच्यासाठी ६२ 
पदे शिक्षकीय पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. मंजूर आकृतीबंधामध्ये संचालक पद निर्माण करण्यात 
आले नव्हते. सदर संस्थेला स्वायत्तता देण्यासंदर्भात डॉ. गणपती यादव समितीने सादर केलेला 
अहवाल व मा. उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने संस्थेचे बळकटीकरण 
करण्यासाठी शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून चाळू करावयाचे 
विविध प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण करण्याकरिता संस्थेमध्ये पूर्णवेळ संचालक कार्यरत असणे आवश्‍यक 
आहे. त्यानुषंगाने, लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्थेसाठी मंजूर असलेल्या ६२ शिक्षकीय पदांपैकी प्राध्यापक 
संवर्गातील १० पदांमधील १ पद "संचालक" संवर्गामध्ये रुपांतरीत करण्यास दिनांक ३० डिसेंबर,२०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर पद मंजूरीला वित्त विभागाच्या 
“नवीन पदनिर्मिती / पदांचे पुनरुज्जिवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करून 
शिफारशी करण्यासाठी तसेच, काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास व रिक्‍त पदे भरण्यास मान्यता 
देण्याकरिता गठित उपसमिती” यांच्या दिनांक १३ सप्टेंबर,२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत कार्योत्तर 
मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत:- 
शासन पुरक पत्र :- 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर मार्फत संचालीत लक्ष्मीनारायण तांत्रिक 
संस्थेसाठी मंजूर असलेल्या ६२ शिक्षकीय पदांपैकी प्राध्यापक संवर्गातील १० versely १ पद 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२३०१/प्र.क्र.१२/विशि-१, 


"संचालक" संवर्गामध्ये रुपांतरीत करुन संस्थेसाठी "संचालक” पद निर्माण करण्यास दिनांक ३० 
डिसेंबर,२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी उप सिमितीच्या 
दिनांक १३ सप्टेंबर,२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार त्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

०२. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१०१६५८५४५२०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. A IT वडी नट 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=deb455609479b6c7f30e7f1 f9a8360c0f8600a54285 


M A D ) H U KA R R AO 9e8fe229d6ea333415e8d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=99EB928028DF7 1EBDFCD2898E209D499192 
AD3899261FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT 

B AW | S KA R MADHUKARRAO BAWISKAR 
Date: 2023.10.10 17:01:50 +05'30' 


(अजित बाविस्कर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मुंबई. 
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
3) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
४) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


६) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७) संचालक, लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था, नागपूर. 

८) विभागीय सहसंचालक उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर. 

९) कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर-२, महाराष्ट्र, (५ प्रती) 
११)महाळेखापाल (लेखा परीक्षा, नागपूर-२, महाराष्ट्र. १५ प्रती 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

93) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


